पणन हंगाम २०१९-२० मध्ये किमान आधारभूत 
किंमत खरेदी योजनेंतर्गत धान/ भरडधान्य 
खरेदीबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी -१०१९/प्र.क्र.१६५/ना.पु.२९ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २६ फेब्रुवारी, २०२०. 


संदर्भ - 
१) शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी - १०१९/प्र.क्र.९८/ ना.पु.२९ दिनांक ०९ सप्टेंबर, २०१९ 


पूरक शासन निर्णय:- 


संदर्भाधीन शासन निर्णयातील अनुक्रमांक (२) अभिकर्ता नेमणूक या शिर्षकाखाली 
अनुक्रमांक (आ) नंतर खालील मुद्दा अंतर्भूत करण्यात येत आहे:- 


इ) भंडारा जिल्ह्यामध्ये - पणन हंगाम २०१९-२० मध्ये किमान आधारभूत किंमत खरेदी 
योजनेंतर्गत धान/ भरडधान्याची खरेदी करण्याकरिता मार्ककेड या अभिकर्ता संस्थेसोबतच 
National Agricultural Cooperative Marketing Federation Of India (NAFED) या अभिकर्ता 
संस्थेची या आदेशान्वये अभिकर्ता संस्था म्हणून नेमणूक करण्यात येत आहे. सदर अभिकर्ता संस्थेने 
या क्षेत्रातील खरेदीची कार्यवाही विहित कालमर्यादेत करण्याची दक्षता घ्यावी. 


उपरोक्त संदर्भाधीन शासन निर्णयामधील इतर सर्व अटी व शर्ती कायम असून त्या वरील 
अभिकर्ता संस्थेकरिता लागू राहतील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००२२८१११९३२३४०६ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Satish Shridhar Supe : 


caferat सुपे) 
सहसचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ,कनमुर हाऊस, 
मुंबई-४०० ००१. 


२) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ मर्या., 
आदिवासी विकास भवन,जुना आग्रा रोड, नाशिक - ४२२ ००१. 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी -१०१९/प्र.क्र.१६५/ना.पु.२९ 


३) जिल्हाधिकारी, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली, ठाणे,पालघर, रायगड, 
रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग. 

वित्तीय सल्लागार व उपसचिव, अन्न, नागरी पुरवठा मुंबई. 

जिल्हा पुरवठा अधिकारी,नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली, 

ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग. 

सहायक जिल्हा पुरवठा अधिकारी,नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली, 
ठाणे,पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग. 

सर व्यवस्थापक (महाराष्ट्र) ,भारतीय अन्न महामंडळ, 
५वामाळा, दत्तपाडा रोड, राजेंद्र नगर, बोरीवली (पूर्व, मुंबई-४०००६६ 

उपआयुक्त (पुरवठा), सर्व विभाग. 


es 


o~ 
— 
a 


Tae) 
na 


&S 


ss 


प्रत माहितीसाठी अग्रेषित :- 
१) मा.विरोधी पक्षनेता विधानसभा/विधान परिषद 

) सर्व विधान परिषद सदस्य व विधान सभा सदस्य. 

३) अपर मुख्य सचिव, (पणन), सहकार, पणन व वस्त्रोदयोग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


AD 


०८ 


प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

५) प्रधान सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

६) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालय, मंत्रालय, मुंबई (५ प्रती), 

७) खाजगी सचिव, मा.मंत्री (अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
) 
) 


८) मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांची कार्यालये, (प्रत्येकी ५ प्रती), 

९) ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ग्रंथालय ६ वा मजला, विधानभवन, मुंबई. 
(१० प्रती) 

qo) संचालक, दि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन, मुंबई 

११) संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ मर्यादित, नाशिक 


पृष्ठ २ पैकी २ 


